महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) 
या संवर्गातील ज्येष्ठ अधिव्याख्याता (गट-अ) व 
अधिव्याख्याता (गट-ब) पदावर कार्यारत वयाची 
५५ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना विभागीय 
परीक्षेतून सूट देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः विभाप-३३२२/प्र.क्र.१४८/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २३ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा:- १. शा.शि.व क्री.वि., शासन अधिसूचना क्र. एसएओ-१०११/प्र.क्र.३९/प्रशा-२, 
दिनांक २६.०२.२०१८ 
२. आयुक्त (शिक्षण) कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका/प.सू./२२/आस्था-अ/१०५/४३०५, 
दिनांक २०.०७.२०२२. 
३. आयुक्त (शिक्षण) कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका/प.सू./२२/आस्था-अ/१०५/४५४६, 
दिनांक २८.०७.२०२२ 


शासन seat : 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) या संवर्गातील प्राचार्य (गट-अ), ज्येष्ठ 
अधिव्याख्याता (गट-अ), व अधिव्याख्याता (गट-ब) या पदांसाठी विभागीय परीक्षेचे विनियमन करणारे 
नियम २०१८, दिनांक २६.०२.२०१८ च्या अधिसूचनेन्वये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत.सदर 
नियमातील नियम ४(१)(अ) परंतुकातील तरतूदीनुसार शिक्षण सक्षमीकरण शाखेत कार्यरत असणाऱ्या व 
वयाची ५५ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या खाली कोष्ठकात नमूद अधिकाऱ्यांना विभागीय परीक्षेतून सूट देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव व पदनाम जन्म दिनांक | ५५ वर्षे पूर्ण केल्याचा 
दिनांक 
दि श्री. राजकुमार दत्तात्रय भारती, वरिष्ठ | २९.०३.१९६७ | 28.03.2022 
अधिव्याख्याता 
२. | al. तुकाराम महादेव कुंभार, अधिव्याख्याता ०१.०६.१९६७ |०१.०६.२०२२ 
३. | श्री. राजेंद्र पांडूरंग जाधव, अधिव्याख्याता ०१.०६.१९६७ | ०१.०६.२०२२ 


शासन Seal क्रमांकः विभाप-३३२२/प्र.क्र.१४८/प्रशा-२ 


२. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८२३१७११०५७९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DEEPAK VUAY SHELAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mah 
5 


arashtra, 
2.5.4.20=a8b4d56939f92ca00d0f1036f37e5c0743e0f0aea7 2b2f23cc46d 
5945ab37d69, 


(दीपक a ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती SARA), AERTS राज्य, पुणे 

२. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 

३. सर्व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था. 

३. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

४. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 
प्रत माहितीसाठी, 


१. सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
2. निवडनस्ती,प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


